प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, स्वातंत्र्यसैनिक व 
त्यांचेवर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, 
इत्यादींना निवृत्तीवेतन, (२२३५ ००१५) या 
खालील सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय 
अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: बियुडी १४१९/प्र.क्र.८७/२०१९/स्वासैक-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ मे,२०१९. 


वाचा :-१. शासन परिपत्रक,वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३,दि.०१ एप्रिल, २०१९. 
२. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी २०१९/प्र.क्र. ९६/२०१९/२५, 
दि.०१ एप्रिल, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार वित्तीय वर्ष २०१९-२० साठी 
अंतरिम अर्थसंकल्प विधान मंडळाने “महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक २०१९ मंजूर केलेले 
आहे. सदर विधेयक महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक ०८ मार्च, २०१९ मध्ये 
अधिनियम क्रमांक ०२ (दोन) म्हणून प्रसिध्द करण्यात आळे आहे. त्यानुसार सन २०१९-२०चे चारमाही 
अनुदान (एप्रिळ, २०१९ ते जुले,२०१९ पर्यंत) वितरणासाठी प्रशासकीय विभागाच्या संबंधित 
सह/उपसचिवांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे. या कार्यासनाशी संबंधित प्रधानळेखाशीर्ष २२३५, 
स्वातंत्र्यसैनिक व त्यांचेवर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना निवृत्तीवेतन, (२२३५ 0094), या 
खाली ₹. ७२,७९,४६,४००/- (रुपये बाहत्तर कोटी एकोणऐंशी लाख सेहचाळीस हजार ARI फक्‍त) 
इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. संदर्भाधीन क्र. (9) येथील परिपत्रकान्वये वित्त विभागाने, सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्पीत तरतुदीपैकी रु. ३६,३९,७३,०००/- इतक्या रकमेचे 
लळेखानुदान निधी खर्चास वितरीत केले आहे. संदर्भाधीन क्र. ०२ नुसार माहे एप्रिल २०१९ ते जुले 
२०१९ या चार महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी ४०% निधी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय : - 


शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार प्रधानळेखाशीर्ष २२३५, स्वातंत्र्यसैनिक 


व त्यांचेवर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना निवृत्तीवेतन, (२२३५ ००१५), माहे एप्रिल २०१९ ते 


जुले २०१९ या चार महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीपैकी ४०% म्हणजेच 
रु. २९,११,७८,५६०/-(रु. एकोणतीस कोटी अकरा लाख अट्ट्याहत्तर हजार पाचशे साठ फक्‍त) इतका 


निधी संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांना त्यांच्या जिल्ह्यांच्या समोर दर्शविलेल्या प्रमाणे वितरीत करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी १४१९/प्र.क्र.८७/२०१९/स्वासैक-१ 


२. जिल्हाधिकार्‍यांना वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांचा ताळमेळ 
महाळेखापाल-१, मुंबई/महाळेखापाल-२, नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन खर्चमेळाचा 
मासिक अहवाल झासनास नियमितपणे सादर करावा. याप्रकरणी शासन परिपत्रक क्र. खर्चमेळ 
२०११/प्र.क्र.१३९/२०११/स्वासैक-१, दिनांक १६/८/२०११ नुसार कार्यवाही करावी. 


३. याप्रित्यर्थचा चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च मागणी क्र.ए-५, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ६०- इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२- सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली 
निवृत्तीवेतन, (००) (०१) स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती इत्यादींना 
निवृत्तीवेतन (22340094) दत्तमत (योजनेत्तर) या लेखाशिर्षाखालील सन २०१९-२० या वित्तिय 
वर्षाच्या मंजूर अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा आणि त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यांत यावा. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०५०३१७३८३२१५०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Hemant G Mhapankar 


Date: 2019.05.03 17:41:16 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री (सा.प्र)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र २, नागपूर, 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई, / महालेखापाल (लेखापरिक्षा), 
महाराष्ट्र २, नागपूर, 

उ .स. (स्वासैकक्ष), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२ 
सर्व जिल्हाधिकारी, 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

११. सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई 

१२. क.अ. वित्त विभाग, (अर्थ संकल्प १३ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवड नस्ती (स्वासैक १) 


eon SG O&M 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी १४१९/प्र.क्र.८७/२०१९/स्वासैक-१ 


शासन निर्णय, क्रमांक: बियुडी १४१९/प्र.क्र.८७/२०१९/स्वासैक-१, दि. ०२ मे, २०१९ सोबतचे 


विवरणपत्र 
अ.क्र. । जिल्हयाचे वित्तिय वर्ष २०१९-२० चे | निधी वितरण (रु) 
नाव अर्थसंकल्पिय अंदाज (रु.) 


(१) 

9 ९४१२८० 
रळ 
sci 


(शै 


९ 


२ 
३ 
1 
& 
9 
ores! 
१२ अहमदनगर 

१३ 

१४ 


धुळे 
र 
३६ 


किक 
ey 
Ee 
हि जं र” 
Ee] 
aa 


BERR 
ae [asta [१२८७ ५७२० 
Eg ७७% २००८ 


Digitally signed by Hemant G Mhapankar 
Date: 2019.05.03 17:41:33 +05'30' 
(हे. गो. म्हापणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


